पहावे :- 


खारभूमी विकास योजनांचे प्रती हेक्‍टरी खर्चाचे आर्थिक 
मापदंड सुधारित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : खाभूयो-२०१९/(३०/२०१९)/खारभूमी 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ जानेवारी, २०२४ 


शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग, क्रमांक खाभूयो-२०१९/(३०/२०१९)/खारभूमी, दि. ०४.०३.२०२२. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 
शासन निर्णय क्र. खाभूयो-२०१९/(३०/२०१९)/खारभूमी, दि. ०४.०३.२०२२ अन्वये खारभूमी विकास 
योजनांचे प्रती हेक्‍टरी खर्चाचे आर्थिक मापदंड सुधारित करण्यात आळे आहेत. सदर शासन निर्णयामध्ये 
खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र मूळ शासन निर्णयानुसार मसुदा शुद्धीपत्रकानुसार मसुदा 
| . | परिच्छेद १ मधील तक्त्यातील बाब क्र.३) अवघड | ३) अवघड क्षेत्रातील नवीन योजना 
क्षेत्रातील नवीन व बोर्डकालीन योजना 
२. । अट क्र.२) "खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी | अट क्र.२) "खारभूमी योजना पूर्ण करण्यासाठी 


पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून प्रकल्पातील 
सहभाग म्हणून रु.५००/- प्रती हेक्टर खर्च (किमान 
रु.२००/- रोख व रु.३००/- मजूरीच्या स्वरुपात 
किंवा रोखीने) देण्यांत यावे." 


पुन:प्रापित क्षेत्रातील लाभधारकांकडून 
प्रकल्पातील सहभाग म्हणून रु.५००/- प्रती हेक्‍टर 
खर्च (किमान रु.२००/- रोख व रु.३००/- मजूरीच्या 
स्वरुपात किंवा रोखीने) घेण्यात यावे." 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०११५१६५८२४४२२७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


PRAVIN 
SHIVAJI KOLHE 


. मा राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव 
. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


Digitally signed by PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENT, 

2.5.4.20=d3179b092692e5a493ad 1348297 4ccf422b154ad3219b 
12b5a56d8ec2ed058e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=A5CAFEFCF97B7EE559404B1 081 AE6CC80B0710E3 
FC3826245F60E43248C12F10, cn=PRAVIN SHIVAJI KOLHE 

Date: 2024.01.15 16:57:37 +05'30' 


(प्रविण कोल्हे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ 
2 

३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


५. अ.मु.स.(वित्त विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
६. अ.मु.स.(नियोजन विभाग) मंत्रालय, मुंबई 
७. अ.मु.स.(जलसंपदा विभाग) मंत्रालय, मुंबई 


८. सचिव (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खाभूयो-२०१९/(३०/२०१९)/खारभूमी 


९. सचिव (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. प्रधान सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
१३. मुख्य अभियंता (ay) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई 

१५. आंतर वित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६. उप सचिव (लपा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१७. वित्त विभाग (व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१८.कक्ष अधिकारी, कार्या १४३४, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. प्रकल्प संचालक व अधीक्षक अभियंता, खारभूमी विकास मंडळ, ठाणे 
२०. खारभूमी विकास विभागाचे सर्व कार्यकारी अभियंता व त्या विभागांतर्गत सर्व उपविभाग 
२१. खारभूमी कार्यासन (संग्रहार्थ) 


